RNI No.MAHBIL / 2009/ 31732 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - अ 


वर्ष १, अंक ३ ९ ] 


[ पृष्ठे ५ 


गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १९ -२५ , २०१५ / कार्तिक २८ - अग्रहायण ४, शके १९ ३७ 

[किंमत : रुपये ९.०० ] 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश. 


. 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१५ 

अधिसूचना 
भारताचे संविधान. 

क्रमांक टिआरएन -०५१४ / प्र.क्र . २० /१८-ब . – भारताचे संविधान याच्या अनुच्छेद ३०९ च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल याद्वारे पुढील नियम करीत आहेत : 

१ . संक्षिप्त नाव , प्रारंभ व प्रयुक्ती.- (१) या नियमांना, महाराष्ट्र नागरी सेवा [ महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या 
राज्य नागरी सेवा परीक्षेद्वारे गट “ अ ” आणि गट “ ब ” ( राजपत्रित ) या पदाकरिता निवड होऊन, सरळसेवेने नियुक्त होणाऱ्या व एकत्रित 
परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमाअंतर्गत प्रशिक्षण घेणाऱ्या उमेदवारांची सेवाजेष्ठता निश्चित करणे ] नियम, २०१५ असे म्हणावे. 

( २) ते, दिनांक ९ जून २०१४ पासून अंमलात आले असल्याचे मानण्यात येईल . 

( ३ ) या नियमांना जोडलेल्या जोडपत्रामध्ये नमूद केलेल्या गट “ अ ” आणि गट “ ब ” ( राजपत्रित ) या पदांवर सरळसेवेने नियुक्त 
होणाऱ्या उमेदवारांना हे नियम लागू होतील. 

व्याख्या .- या नियमांमध्ये, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर, 
( क ) “ जोडपत्र ” याचाअर्थ, या नियमांना जोडलेले जोडपत्र असा आहे 

( ख ) “ एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम ” याचा अर्थ शासन निर्णय , सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक टीआरएन -२०१३ / 
प्र.क्र .८४ / १३/ १२- अ, दिनांक २० जानेवारी २०१४ नुसार घेण्यात येणारा परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम असा आहे ; 

( ग) “ शासन ” याचा अर्थ महाराष्ट्र शासन असा आहे ; 
( घ ) गट “ अ ” चे पद याचा अर्थ या नियमांना जोडलेल्या जोडपत्रामध्ये नमूद केलेली गट “ अ ” ची पदे असा आहे ; 
( ड ) — गट “ ब ” चे राजपत्रित पद याचा अर्थ, या नियमांना जोडलेल्या जोडपत्रामध्ये नमूद केलेली गट “ ब ” ची पदे असा आहे 

( च ) “ प्रशिक्षण संस्था ” याचा अर्थ, गट “ अ ” च्या पदांवर निवड झालेल्या उमेदवारांसाठी एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम 
आयोजित करणारी यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी ( यशदा), पुणे असा आहे आणि गट “ ब ” च्या पदांवर निवड झालेल्या 
उमेदवारांसाठी एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करणारी वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था 
( वनामती), नागपूर असा आहे. 

( छ ) “ संवर्ग ” याचा अर्थ, एक स्वतंत्र घटक म्हणून मंजूर केलेली एखाद्या सेवेतील किंवा सेवेच्या भागातील पदसंख्या असा आहे . 


२ . 


.. 


3; 


( १ ) 


भाग चार - अ -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १९ -२५, २०१५ / कार्तिक २८ - अग्रहायण ४, 


शके १ ९ ३७ 


४ . 


३ . या नियमांच्या तरतुदी, 

( क ) गट “ अ ” आणि गट “ ब ” ( राजपत्रित ) पदांचे सेवाप्रवेश नियम ; 
( ख ) महाराष्ट्र नागरी सेवा ( ज्येष्ठतेचे विनियमन ) नियम , १ ९ ८२ ; 
( ग) महाराष्ट्र राज्य नगरपालिका मुख्य अधिकारी सेवा ( भरती व सेवाशर्ती) नियम, १९८३ ; आणि 

( घ ) मंत्रालयीन विभागांमधील कक्ष अधिकारी ( ज्येष्ठतेचेविनियमन ) नियम , १९९ २ मध्ये सेवाजेष्ठता निश्चित करण्याबाबत काहीही 
विसंगत अंतर्भूत असले तरी लागू होतील. 

उमेदवारांची संबंधित संवर्गामधील परस्पर सेवाज्येष्ठता ही , 
( क ) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने घेतलेल्या राज्य नागरी सेवा परीक्षेत ( मुख्य ) व मुलाखतीत उमेदवाराला मिळालेल्या ; आणि 

( ख) एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमादरम्यान शासनाच्या निदेशांनुसार प्रशिक्षण संस्थेने घेतलेल्या दोनशे गुणांच्या मूल्यमापनात 
उमेदवाराला मिळालेल्या, अशा एकूण गुणांच्या आधारे निश्चित करण्यात येईल : 

परंतु, एकाच संवर्गातील एकापेक्षा अधिक उमेदवारांना समान गुण मिळाले असतील तर त्यांची परस्पर सेवाजेष्ठता त्यांच्या जन्म 
तारखेच्या आधारे निश्चित करण्यात येईल . 

(१ ) नियम ४ मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, अगोदर च्या तुकडी मध्ये निवड झालेल्या आणि एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण 
कार्यक्रमासाठी नंतरच्या तुकडीमध्ये सामिल होण्याची परवानगी मिळालेल्या उमेदवाराची सेवाज्येष्ठता ही नंतरच्या तुकडीमध्ये निवड झालेल्या 
उमेदवारांच्यावर निश्चित करण्यात येईल . 

या नियमांच्या तरतुदींनुसार निश्चित केलेली सेवाज्येष्ठता ही , संबंधित उमेदवारांच्या पदोन्नतीसाठी व सेवाविषयक इतर सर्व बाबींसाठी 


६ . 


~ 


लागू असेल. 


जोडपत्र 


अ . क्र . 


संवर्ग 


विभाग 
( २ ) 


( १ ) 


( ३ ) 


१. महसूल व वन विभाग ( ४ ) 


२. गृह विभाग ( ५ ) 


३. वित्त विभाग ( ३ ) 


वित्त व 


उप जिल्हाधिकारी, गट - अ / तहसीलदार , गट - अ / नायबतहसीलदार , गट ( ब ) / उप अधीक्षक , 

भूमीअभिलेख , गट - ब 
पोलीस उप अधीक्षक- सहाय्यक पोलीस आयुक्त , गट - अ / अधीक्षक , राज्य उत्पादनशुल्क , 

गट - अ / सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, गट - ब / उप अधीक्षक , राज्य उत्पादन 

शुल्क , गट - ब / सहायक आयुक्त , राज्य उत्पादन शुल्क . गट - ब . 
सहायक विक्रीकर आयुक्त , गट- अ / महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा, 

गट - अ / महाराष्ट्र 
लेखा सेवा, गट- ब . 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, गट - अ / सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, गट- ब . 

कार्यकारी अधिकारी- गट विकास अधिकारी ( उच्चश्रेणी), गट- अ / सहायक गट 
विकास अधिकारी, गट -ब . 
मुख्य अधिकारी, महानगरपालिका -नगरपरिषद , गट - अ / मुख्य अधिकारी, महानगरपालिका 

नगरपरिषद , गट - ब 
कक्षअधिकारी , गट - ब 


४ . 


सहकार विभाग ( २ ) 
५. ग्रामविकास विभाग ( २ ) 


उप मुख्य 


६ . 


नगर विकास विभाग ( २ ) 


७ . 


सामान्य प्रशासन विभाग ( १ ) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


डॉ . भगवान सहाय , 
शासनाचे अपर मुख्य सचिव . 


क्रमांक टीआरएन . ०५१४ / प्र.क्र .२० / १४ / १८ - ब 
सामान्य प्रशासन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ९ नोव्हेंबर २०१५ . 


प्रतिलिपी , 


१ . 


राज्यपालांचे सचिव , 


४ . 


५ . 


७ . 


८ . 


९ . 


२ . मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव , 
३. मुख्य सचिव , महाराष्ट्र शासन , 

शासनाचे सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव मंत्रालयीन विभाग, 
सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव / स्वीय सहायक , 
* प्रबंधक , उच्च न्यायालय ( मूळ शाखा), मुंबई, 
* प्रबंधक, उच्च न्यायालय ( अपील शाखा), मुंबई, 
* मा . सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद सचिवालय , मुंबई , 

* मा . अध्यक्ष , महाराष्ट्र विधानसभा सचिवालय , मुंबई , 
१० . * प्रबंधक , लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त यांचे कार्यालय , मुंबई, 
११ . * सचिव, महाराष्ट्र विधानसभा सचिवालय, मुंबई, 
१२. * सचिव , महाराष्ट्र विधानपरिषद सचिवालय , मुंबई , 
१३ . * सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई , 
१४ . आयुक्त , राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई , 
१५. पोलीस महासंचालक , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई , 
१६. 

महासंचालक , यशदा, पुणे , 
१७. महासंचालक , माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय , मुंबई ( ५ प्रती) , 
१८. संचालक , वनामती, पुणे , 
१९ . सर्व मंत्रालयीन विभाग , 
२०. सर्व मंत्रालयीन विभागाच्या नियंत्रणाखालील सर्व विभाग प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख, 
२१. सर्व विधीमंडळ सदस्य , 
२२. विधीमंडळ ग्रंथालय , विधानभवन , मुंबई (१० प्रती ), 
२३ . सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व कार्यासने , 
२४. निवडनस्ती . 


* पत्राद्वारे . 


डॉ . संतोष भोगले, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 

नोव्हेंबर १ ९ -२५ , २०१५ / कार्तिक २८ - अग्रहायण ४ , 


शके १ ९ ३७ 


eu 


GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 
Mantralaya Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 

Mumbai 400 032 , dated the 7th November 2015 . 


NOTIFICATION 


CONSTITUTION OF INDIA . 

No. TRN -0514 /C.R.20 / 18 - B.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 
of the Constitution of India , the Governor of Maharashtra is hereby pleased to make the following 
rules : 


1. Short title , commencement and application .— ( 1 ) These rules may be called the Maharashtra 
Civil Services ( fixation of seniority of the candidates recruited directly by selection for the posts of 
Group “ A ” and Group “ B ” (Gazetted ) through State Civil Service Examination conducted by the 
Maharashtra Public Service Commission and undergoing Combined Probationary Training 
Programme ] Rules , 2015 . 

( 2 ) They shall be deemed to have come into force with effect from the 9th June 2014 . 

(3 ) These rules shall be applicable to the directly recruited candidates for Group “ A ” andGroup 
“ B ” (Gazetted ) posts mentioned in the ANNEX appended to these rules . 
2. Definitions. In these rules, unless the context requires otherwise , 

(a ) “ Annex ” means the Annex appended to these rules ; 

(6 ) “Cadre” means the strength of a service or a part of a service sanctioned as a separate 
unit ; 

(c ) “ Combined Probationary Training Programme (CPTP )” means the 2 years Training 
Programme conducted as per the Government Resolution , General Administration Department , 
No. TRN - 2013 / C.R.84 / 13 / 12 - A , dated the 20th January 2014 ; 

( d ) “Government” means the Government of Maharashtra ; 
(e ) Group “ A ” posts means the Group “ A ” posts mentioned in the Annex appended hereto ; 

(A) "Group “ B ” Gazetted Posts means the Group “ B ” posts mentioned in the Annex 
appended hereto ; 

(g ) “ Training Institutes” means the Yashwantrao Chavan Academy of Development 
Administration (YASHADA ), Pune, which conducts the Combined Probationary Training 
Programme for the candidates selected for Group “ A ” posts and the Vasantrao Naik State 
Agricultural Extension Management Training Institute (VANAMATI), Nagpur, which conducts 
the Combined Probationary Training Programme for the candidates selected for Group “ B ” 
(Gazetted ) Posts . 


3 . The provisions of these rules shall have effect on fixation of seniority notwithstanding 
anything inconsistent therewith contained in , 

(a ) the Recruitment Rules of Group “ A ” and Group “ B ” (Gazetted ) Posts ; 
(b ) the Maharashtra Civil Services ( Regulation of Seniority ) Rules , 1982 ; 

(c ) the Maharashtra State Municipal Chief Officers Service (Recruitment and Conditions 
of Service ) Rules , 1983 ; and 

(d ) the Section Officers in Mantralaya Departments (Regulation of Seniority ) Rules , 1992 . 
4 . ( 1 ) inter -se seniority of the candidates in the respective cadres shall be fixed on the basis of 
cumulative total of - 

(a ) the marks obtained by the candidates in the State Civil Service Examination (Main ) 
and the interview conducted by the Maharashtra Public Service Commission ; and 

(b ) the marks obtained by the candidates in their assessment during their training 
programme (of 200 marks) conducted by the Training Institutes as per directions of the 
Government : 


भाग चार - अ -२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १ ९-२५ , २०१५/ कर्तिक २८ - अग्रहायण ४, शके १ ९ ३७ 


Provided that if cumulative total ofmarks obtained by more than one candidate of the 
same cadre , is equal, then their inter -se seniority shall be fixed on the basis of their dates of 
birth . 


5. ( 1 ) Notwithstanding anything contained in rule 4 , their inter -se seniority of the candidates 
selected by the Maharashtra Public Service Commission in earlier batch but allowed to join the 
Combined Probationary Training Programme of the subsequent batch , shall be fixed above the 
candidates selected in the subsequentbatch . 


6 . The seniority fixed as per the provisions of these rules shall be applicable to promotion and 
all other service matters of the concerned candidates . 


ANNEXE 


Sr. No. 

( 1 ) 


Department 

( 2 ) 


Cadre 

( 3 ) 


1 . Revenue and Forests Deputy Collector, Group ( A ) / Tahasildar, Group ( A ) /Naib 
Department ( 4 ) 

Tahasildar, Group (B )/Deputy Superintendent of Land 

Records , Group ( B ). 
2 . Home Department (5 ) Deputy Superintendent of Police - Assistant Police 

Commissioner , Group ( A )/ Superintendent, State Excise , 
Group (A )/ Assistant Regional Transport Officer, Group (B )/ 
Deputy Superintendent State Excies, Group (B )/ Assistant 

Commissioner State Excise , Group ( B ). 
3. Finance Department ( 3 ) Assistant Commissioner of Sales Tax , Group ( A )/ Maharashtra 

Finance and Accounts Services, Group - A / Maharashtra 

Finance and Accounts Services , Group- B . 
4. Co-operation Department District Deputy Registrar , Co- operative Societies, Group- A / 
( 2 ) 

Assistant Registrar, Co- operative Societies , Group- B . 
5. Rural Development Deputy Chief Executive Officer- Block Development Officer 
Department ( 2 ) 

(Higher Grade ), Group (A ) /Assistant Block Development , 

Group - B . 
6. Urban Development Chief Officer , Municipal Council, Group- A.Chief Officer , 
Department ( 2 ) 

Municipal Council , Group- B . 


7 . 


Desk Officer. 


General Administration 
Department ( 1 ) 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


DR . BHAGWAN SAHAI, 
Additional Chief Secretary to Government. 


No. TRN . 0514 /C.R . 20 / 14 /18 - B 
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 
Mantralaya , Madam CamaMarg , 
Hutatma Rajguru Chowk , Mumbai 400 032 , 
dated the 7th November 2015 . 


Copy forwarded to : 


1. The Secretary to Governor , 


2. The Principal Secretary to the Chief Minister , 


3. The Cheif Secretary to Government, 


4. All Additional Chief Secretaries/ All Principal Secretaries/ All Secretaries to Government, 


5. All Private Secretaries/Personal Assistants to Ministers and Ministers of State , 


6. * Registrar , High Court (Original Side ),Mumbai, 
7. * Registrar, High Court (Appellate Side), Mumbai, 


8. * Registrar, Office of the Lok Ayukta and Upa Lok Ayukta , Mumbai, 


9. * Secretary , Maharashtra Legislative Assembly Secretariate, Mumbai, 
10. * Secretary , Maharashtra Legislative Council Secretariate, Mumbai, 


11. * Hon . Chairman Maharashtra Legislative Council, Mumbai, 
12. * Hon . Speaker, Maharashtra Legislative Assembly , Mumbai, 


13. * Secretary Maharastra Public Service Commission , Mumbai, 


14. * Commissioner , State Election Commission , Mumbai , 


15. Director General of Police , Maharashtra , Mumbai, 


16. Director General Yashada, Pune , 
17. Director , Vanamati, Nagpur, 


18. All Departments of Mantralaya, 
19. All Heads of Departments and Heads of Offices under the several Departments of the Mantralaya , 
20. Director General, Directorate of Information and Public Relation ,Mumbai (5 Copies), 


21. All Members of Legislature , 


22. Legislature Library , Vidhan Bhavan , Mumbai ( 10 Copies), 


23. All desks in the General Administration Department , 


24 . 


Select File . 


* By letter . 


DR . SANTOSH BHOGALE , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १ ९-२५, २०१५ / कर्तिक २८ - अग्रहायण ४, शके १९ ३७ 


५ 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१५ 


आदेश 


भारतीय मुद्रांक अधिनियम , १८ ९९. 

क्रमांक एमुशु . २०१५ / २०४९ / प्र. क्र. ६५१ /म-१. - महाराष्ट्र राज्यात लागू असल्याप्रमाणे भारतीय मुद्रांक अधिनियम , १८ ९९ ( १८ ९९ परि -२ ) 
च्या कलम ९ (१) ( ब ) अनुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे आदेश देत आहे की , 
LIC OF INDIA MDO -1. यांनी उक्त अधिनियमातील कलम ५३ नुसार प्रत्येक पावत्यांकरिता एकत्रितरीत्या भरलेली मुद्रांक शुल्क 
रक्कम रुपये ६,००,००० ( रुपये सहा लाख फक्त ) खाली दर्शविलेल्या अटींस अधीन राहून एकत्रित मुद्रांक शुल्क म्हणून स्वीकारण्यास 
या आदेशान्वये मान्यता देण्यात येत आहे : 


( १) वरील पावत्यांचा वापर दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ ते ३१ ऑक्टोबर २०१६ या कालावधीकरिताच करता येईल . 


( २ ) उक्त कालावधीत दिलेल्या पावत्यांची संख्या वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा कमी असली तरी त्यासाठी भरलेले मुद्रांक 
शुल्क परत करण्यात येणार नाही . 


( ३) उक्त कालावधीत वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा अधिक पावत्या द्यावयाच्या असल्यास जास्तीच्या प्रत्येक पावतीवर 
आवश्यक महसूल मुद्रांक लावण्यात यावा. 

( ४ ) प्रत्येक महिन्यात वापरलेल्या पावत्यांचा हिशेब दुसऱ्या महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत प्रधान मुद्रांक कार्यालय , मुंबई यांच्याकडे 
दिला पाहिजे . 


( ५ ) यामध्ये स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणाचा समावेश नाही. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ज्योत्स्ना मु . माडेकर , 

कक्ष अधिकारी . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


